असा. क्र. १९४ रजिस्टर्ज नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


worn नदान 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


सोमवार, ऑगस्ट ११, २००८/ श्रावण २०, शके १९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १००१/सीआर-९/टीआरए-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम १३ च्या पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए. 
१९२००/सीआर-२३/टीआरए-३, दिनांक ३० जानेवारी २००१ यामध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ पासून 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-- 
(८८१) 


'माग चार-ब--२४२ किंमत 
: रुपये १०.००] 


८८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, ऑगस्ट ११, २००८/ श्रावण २०, शके १९३० [भाग चार-ब 


सदर अधिसूचनेच्या, दुसऱ्या परंतुकामध्ये, खंड (अ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात 
येईल :-- 

“ (a) इतर कोणत्याही राज्याच्या समुचित प्राधिकरणाने मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ 
(१९८८ चा ५९) याच्या कलम ८८ च्या पोट-कलम (१२) अन्वये दिलेला राष्ट्रीय परवाना, या 
अन्वये चालविण्यात येणाऱ्या व महाराष्ट्र राज्यात चालविण्यासाठीचे वैध प्राधिकारपत्र असलेल्या 
मोटार वाहनाचा, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विहित आणि अधिसूचित केलेला संयुक्‍त कर, 
राष्ट्रीय परवाना देणाऱ्या समुचित प्राधिकरणाच्या कार्यालयात बँक धनाकर्षाच्या स्वरूपात 
भरण्यात येईल. संबंधित समुचित प्राधिकरणे, ' परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य '' यांच्या 
नावे असलेले बँक धनाकर्ष त्यांच्याकडे ठेवून घेतील आणि ते लवकरात लवकर, राज्य शासनाने 
स्वतंत्र आदेशाद्वारे वेळोवेळी नियुक्‍त केलेल्या राज्य प्रतिनिधीकडे सुपूर्द करतील आणि 
प्राधिकाराबाबत समुचित प्राधिकरणाकडून त्यांवर पृष्ठांकन करण्यात येईल. समुचित 
प्राधिकरणाने दिलेले पृष्ठांकित प्राधिकार प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यात नेहमी माल वाहनासोबत 
बाळगण्यात येईल. “ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, ऑगस्ट ११, 200d) श्रावण २०, शके १९३० ८८३ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th August 2008 


NOTIFICATION 
Tue Bompay Motor VcuicLes Tax Act, 1958. 


No. MTA. 1001/CR-9/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (2) of section 13 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby amends, with 
effect from the 11th day of August 2008, the Government Notification, 
Home Department, No. MTA-19200/CR-23/TRA-3, dated the 30th January 
2001, as follows :— 


In the said Notification, in the second proviso, for clause (a), the 
following shall be substituted, namely :-— 


“(a) A motor vehicle playing under a National Permit, granted 
under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 
of 1988) by the appropriate authority of any other State with a valid 
authorisation to ply in the State of Maharashtra, shall pay, inthe form 
of a bank draft, the composite taxes prescribed and notified by the 
Government of Maharashtra from time to time at the office of the 
appropriate authority issuing the National Permit. The concerned 
appropriate authorities shall retain the bank drafts favouring 
“Transport Commissioner, Maharashtra State” with them an 
handover the same, at the earliest, to the State Representative 
appointed from time to time by separate order by the State 
Government and same shall be endorsed by the appropriate 
authority on the authorisation, Endorsed Authorisation Certificate 
issued by the appropriate authority shall always be carried with goods 
carriage in the State of Maharashtra. ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


